शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या 
कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वयाच्या 
५०/५५ व्या वर्षापलीकडे /अर्हताकारी सेवेच्या ३० 
वर्षानंतर सेवेचे पुनर्विलोकन व अभिवेदन 
करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१४२१/प्र.क्र.९४ /34 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक- २०.०१.२०२२ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/कार्या-१५, दि.१०.०६.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१० जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वयाच्या ५०/५५ 
व्या वर्षापळीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा 
पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबतची एकत्रित कार्यवाही विहित करण्यात आली 
आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या सेवेचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी गठीत 
करावयाच्या समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून विभाग प्रमुखांव्यतिरिक्‍त गट - अ चा ज्येष्ठ अधिकारी तसेच १ 
सदस्य विभागातील अन्य गट अ चा ज्येष्ठ अधिकारी असावा अश्ञी तरतूद आहे. तसेच अभिवेदन 
समितीमध्ये अध्यक्ष विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, तर एक सदस्य हा मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील अन्य विभाग प्रमुखांच्या कक्षेतील गट-अ अधिकारी व १ सदस्य संबंधित 
नियुक्ती प्राधिकारी असावा व सदस्य सचिव विभाग प्रमुखांच्या कार्यालयातील गट-अ अधिकारी असावा, 
अशी तरतूद आहे. त्यास अनुसरून शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयासाठी 
पुनर्विलोकन समिती व अभिवेदन समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


२. या विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील 
अधिकारी/ कर्मचा-यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर सेवेचे 
पुनर्विलोकन करण्यासाठी पुनर्विलोकन समिती व सेवापुनर्विळोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या 
निर्णया विरुध्दच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरिता अभिवेदन समिती खालील प्रमाणे गठीत 
करण्यात येत आहे :- 


aa निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२१/प्र.क्र.९४ /३१ 


पुनर्विलोकन समितीची रचना 
ca अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३१) मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३०), मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
3. | नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई सदस्य 
४ | लेखा अधिकारी, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई सदस्य सचिव 
अभिवेदन समितीची रचना 
१ | संचालक , शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई अध्यक्ष 
२ | अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 30), मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
3. | नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई सदस्य 
४ | अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३१), मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२०१७१२४५५८०७ असा आहे .हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ABHAY NANDKISHOR : oe: 
BHANDARI —— 
(अ.नं.भंडारी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
४. उप सचिव-का-३१, सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई 
५. अवर सचिव (कार्या-१५),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अवर सचिव-का-३१, सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई 
७. अवर सचिव-का-३०, सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई 
८. अवर सचिव-का-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
१०.ळेखा अधिकारी, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


